पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, 
मुंबई/पुणे/कोल्हापूर पदावर न्यायीक अधिकारी 
यांची पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः ईएसटी-३९२२/प्र.क्र.११७/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २३ मे,२०२२. 


पहा : मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे राजपत्र क्र. A-9223/C 9/99/2022 


दिनांक २८.०५.२०२२ 


शासन ज्ञापन - 

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील 
कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम, अधिनियम १९७७ (१९७८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३) च्या कलम ८ 
अन्वये खालील तक्त्यात नमूद न्यायीक अधिकाऱ्याची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-3 मध्ये दर्शविलेल्या 
पदावर पीठासीन अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र 


नाव व सध्या धारण करीत असलेले पद 


नियुक्‍ती झालेले ठिकाण व पद 


शि 


श्री. बाळासाहेब विश्वनाथ बारवकर, 

१२ वे सह दिवाणी न्यायाधिडा, वरिष्ठ 
विभागीय आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक 
दंडाधिकारी, नागपूर. 


पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, 
कोल्हापूर 


२ श्री. प्रशांत हरीभाऊ नेरकर, २ रे सह | पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, 
दिवाणी न्यायाधिहा, वरिष्ठ विभागीय | पुणे. 
आणि अतिरिक्‍त मुख्य न्यायिक 
दंडाधिकारी, वाशिम 

3 | श्री. प्रसाद नंदकुमार देशपांडे, सह | पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, 


दिवाणी न्यायाधिश, वरिष्ठ विभागीय 
आणि अतिरिक्‍त मुख्य न्यायिक 
दंडाधिकारी, बारामती, जिल्हा पुणे. 


मुंबई. 


२. याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र (भाग-१) मध्ये प्रसिध्द करण्यात यावी. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ईएसटी-३९२२/प्र.क्र.११७/प्रशा-२ 


ि सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०५२३१४३५१७०४२१ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे : 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DEEPAK VIJAY SHELAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 

2.5.4.20=a8b4d56939192ca00d0f1036f37e5c0743e0f0aea7 2b2f23cc46d5 


945ab: 
pseudonym=0BFE14F7A1A9C3985 1527D3E05D62CA529C327D7, 
H F LA R serial INumber=8E3FEACSACB1 1AE3D9464A8A336D7067314E8F58B632F 
CBB7B5B4CF900C4649B, -DEEPAK VIJAY SHELAR 
Date: 2022.05.23 14:40:10 +05'30° 


(दीपक ata) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१.आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती SARA), AERTS राज्य,पुणे 

२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई./पुणे/कोल्हापूर 

३. महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 

५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

६. पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, मुंबई./पुणे/कोल्हापूर चंद्रपूर 
७. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 


प्रत, (माहितीस्तव) 


मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशोष कार्यकारी अधिकारी. 
प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
निवडनस्ती 


co AN A oO 


पृष्ठ २ पैकी 2 


